SHES 


KI 
HMISSA 


OSTS 


प 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र टासाना राजापा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . १७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २३- २९ , २०२० : वैशाख , ३-९ , शके १९४२ 


पृष्ठे - २ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


N 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे । भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व - आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , - 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 
७१७ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

७१८ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


श्री ओ.एम . माळी, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक 

१५ / ७/ २०१९ . 
२) श्री ओ. एम .माळी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर रेणापूर 
यांचा दिनांक १६ /०१/२०२० ते १८/ ०१/ २०२० पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री ओ.एम .माळी, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी रेणापूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 


श्री ओ .एम .माळी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभारजिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


लातूर :- १३ जानेवारी , २०२० . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ३२९ / २०२० .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री ओ .एम .माळी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी, रेणापूर यांची दिनांक १६ / ०१ / २०२० ते १८ / ०१ / २०२० 
पर्यंतची ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १५/ ०१/ २०२० 
रोजी मकरसंक्रांत तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १९ /०१/ २०२० रोजी रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
उपरोक्त कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


आर . एस .तिवारी , 
प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


औ. भाग १ - १७ 


७१७ 


७१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २३-२९ , २०२० : वैशाख ३-९ , शके १९४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा : - १ )जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४ / २०१९ , दिनांक 

१५ / ७/ २०१९ . 
२) श्रीमती एस .एम .टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश - ३, लातूर यांचा 
दिनांक १६/ ०१/ २०२० ते १८/ ०१/ २०२० पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ३२८ / २०२० .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्रीमती एस .एम .टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश- ३,व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक १६/ ०१/ २०२० ते १८ /०१/ २०२० पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १५/०१/ २०२० रोजी 
मकरसंक्रांत तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १९ / ०१/ २०२० रोजी रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
२० / ०१/ २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम .एस .टाकळीकर, हया रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एम . एस .टाकळीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश -३ ,व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एम . एस .टाकळीकर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर :- १३ जानेवारी , २०२० . 

आर. एस .तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :- १)जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४ / २०१९ , दिनांक 

१५ / ७/ २०१९ . 
२ ) श्री ए . बी . पाटील , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
निलंगा यांचा दिनांक १३/ ०१/ २०२० ते १४ /०१ / २०२० पर्यंतची ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि /(प्रशा )/ २८८ / २०२० - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री ए. बी . पाटील, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, निलंगा यांची दिनांक १३/ ०१/ २०२० व १४/ ०१/ 
२०२० पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक ११/ ०१ / 
२०२० व १२/ ०१/ २०२० रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार तसेच 
रजेच्या पुढे दिनांक १५/ ०१/ २०२० रोजी मकरसक्रांती निमित्त असलेल्या 
सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १० /०१/ २०२० 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/ ०१/ २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

श्री ए. बी .पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री ए. बी .पाटील, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांचीनियुक्ती, २रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , निलंगा या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 
__ श्री ए. बी .पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभारजिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर : - १० जानेवारी, २०२० . 

आर . एस .तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

___ CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


